RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक २४ ] 


सोमवार, जुलै २७, २०१५ / श्रावण ५ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५. 


क्रमांक एफवायपी / १२ (१५)/सीआर-१२२६/२०१५/पसं-६.-महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र 
अध्यादेश क्र .५ ) च्या कलम-३ च्या उपकलम -१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, आयुक्त पशुसंवर्धन या विभागामार्फत 
तसेच या विभागाअंतर्गतच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलिय 

अधिकारी, व्दितीय अपिलिय अधिकारी इत्यादी खालील अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. निर्देशित सेवा या गायवर्ग , 
म्हैसवर्ग, शेळी, मेंढी, कुत्रा , घोडा, गाढव, वराह व कुक्कुटपक्षी यांना पुरविण्याची हमी देण्यात येत आहे. संबंधित सेवा या भारतीय पशुवैद्यक 
कायदा, १ ९८४ मधील अटी व शर्तीस अधीन राहून शासनाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार पुरविण्यात येतील . 


( १ ) 


भाग चार - क - ४७-१ 


अनुसूची 


अ . क्र . 


लोकसेवा 


अर्जाचा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम अपिलिय 

अधिकारी 


द्वितीय अपिलिय 

अधिकारी 


विहित नमुना 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
कालमर्यादा 
( ३ ) 


व ( असल्यास ) शुल्क 

( ४ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


१ . 


पशुंचे खच्चिकरण 


पशु सोबत असल्यास त्याच अर्जाचा नमुना नाही . 
दिवशी (दवाखान्याचे वेळामध्ये). सेवाशुल्क रु. १. 


राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने 
श्रेणी-१ व २ तसेच तालुका व 
जिल्हा स्तरावरील 
( १) जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत (१ ) पशुधन विकास अधिकारी ( १) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक (विस्तार ) ( संबंधित पंचायत ( संबंधित जिल्हा) 
पशुधन विकास अधिकारी / 

समिती ). 
पशुधन विकास अधिकारी 

( गट- अ / ब ) . 
( २ ) राज्य स्तराकडील कार्यरत ( २) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय ( २) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक दवाखाने श्रेणी-१ / २ संबंधित ( संबंधित जिल्हा) 
पशुधन विकास अधिकारी / 

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन , 
पशुधन विकास अधिकारी 

तालुका लघु / जिल्हा पशुसर्व 
( गट - अ / ब ) . 

चिकित्सालय . 
( ३) सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन ( ३) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त ( ३ ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
तालुका व जिल्हा स्तरावरील ( संबंधित जिल्हा) . 

( संबंधित विभाग ) . 
पशुवैद्यकीय चिकित्सालये. 
राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने 
श्रेणी-१ व २ तसेच तालुका व 
जिल्हा स्तरावरील 
(१ ) जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत (१) पशुधन विकास अधिकारी (१) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक (विस्तार ) ( संबंधित पंचायत ( संबंधित जिल्हा) 
पशुधन विकास अधिकारी / 

समिती ) 
पशुधन विकास अधिकारी 
( गट - अ / ब ). 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क, जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


२ . 


औषधोपचार ( भा.प.वै. पशु सोबत असल्यास त्याच अर्जाचा 

अर्जाचा नमुना नाही. 
कायद्यानुसार ) 

दिवशी ( दवाखान्याचे वेळामध्ये). रु. १ नोंदणी शुल्क 


भागचार-क-४७-२ 


३ . 


( २) राज्य स्तराकडील कार्यरत ( २) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय ( २) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक दवाखाने श्रेणी-१/ २ संबंधित ( संबंधित जिल्हा ) 
पशुधन विकास अधिकारी / 

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन , 
पशुधन विकास अधिकारी 

तालुका लघु/ जिल्हा पशुसर्व 
( गट- अ / ब ) . 

चिकित्सालय . 
( ३) सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन ( ३) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त ( ३) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
तालुका व जिल्हा स्तरावरील ( संबंधित जिल्हा). 

( संबंधित विभाग ) . 

पशुवैद्यकीय चिकित्सालये. 
वंध्यत्व तपासणी ( भा.प.वै. पशु सोबत असल्यास त्याच अर्जाचा नमुना नाही.सेवाशुल्क राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने 
कायद्यानुसार ), दिवशी ( दवाखान्याचे वेळामध्ये). रु . १ नोंदणी शुल्क व रु. ३ श्रेणी-१ व २ तसेच तालुका व 

वंध्यत्व तपासणी शुल्क . 

जिल्हा स्तरावरील 
( १) जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत (१ ) पशुधन विकास अधिकारी ( १) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक (विस्तार) ( संबंधित पंचायत ( संबंधित जिल्हा). 
पशुधन विकास अधिकारी / 

समिती) . 
पशुधन विकास अधिकारी 

( गट - अ / ब ) . 
( २) राज्य स्तराकडील कार्यरत ( २) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय ( २) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक दवाखाने श्रेणी-१ / २ संबंधित ( संबंधित जिल्हा). 
पशुधन विकास अधिकारी / 

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन , 
पशुधन विकास अधिकारी 

तालुका लघु / जिल्हा पशुसर्व 
( गट - अ / ब ) . 

चिकित्सालय . 
( ३) सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन ( ३ ) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

( ३) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
तालुका व जिल्हा स्तरावरील ( संबंधित जिल्हा). 

( संबंधित विभाग ). 

पशुवैद्यकीय चिकित्सालये. 
शवविच्छेदन ( न कुजलेले मृत सेवा त्याच दिवशी (केवळ अर्जाचा नमुना नाही . सेवा शुल्क ( अ) पशुधन विकास अधिकारी ( अ) पशुधन विकास अधिकारी ( अ) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा 
प्राणी सादर केल्यास ). दिवसा ) अहवाल ३ दिवसांचे रु. ५० सेवा शुल्क ( लहान व ( गट - अ) पशुवैद्यकीय दवाखाना, (विस्तार ) ( संबंधित पंचायत परिषद( संबंधित जिल्हा ). 
आत. 

मोठी जनावरे ) रु . ५ कोंबडी श्रेणी-१ (जिल्हा परिषद ) . समिती). 
( न्यायप्रक्रियेत समाविष्ट 
असल्याप्रकरणी सेवा शुल्क नाही). 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क,जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


४ . 


४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


५ . 


ब) पशुधन विकास अधिकारी ( ब ) जिल्हा पशुसंवर्धन (ब ) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

( गट - अ ) पंचायत समिती अधिकारी ,जिल्हा परिषद . ( संबंधित जिल्हा). 
(विस्तार ). 

( संबंधित जिल्हा) . 
( क ) पशुधन विकास अधिकारी ( क ) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ( क ) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 
( गट - अ ) ( राज्यस्तरीय 

( तालुका व जिल्हा ( संबंधित जिल्हा) . 
संस्था ). 

पशुसर्वचिकित्सालय ) 
( ड ) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ( ड) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त ( ड ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त 
( सर्व तालुका लघु पशुसर्व ( संबंधित जिल्हा). 

( संबंधित विभाग ) . 
चिकित्सालय व जिल्हा पशु 

सर्वचिकित्सालय ). 
पशुंची नमुने तपासणी-( आजारी नमुने गोळा करणे त्याच दिवशी अर्जाचा नमुना नाही . सेवाशुल्क ( अ ) पशुधन विकास अधिकारी ( अ) पशुधन विकास अधिकारी ( अ) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा 
पशु दवाखान्याचे वेळेमध्ये अहवाल- पशुवैद्यकीय दवाखाना खालीलप्रमाणे 

( गट - अ ) पशुवैद्यकीय (विस्तार ) ( संबंधित पंचायत परिषद( संबंधित जिल्हा) . 
आणल्यास ) . श्रेणी-१ (गट- अ ) तालुका लघु १. रक्त काचपट्टी तपासणी दवाखाना , श्रेणी-१ (जिल्हा 

समिती) . 
पशुसर्वचिकित्सालय व जिल्हा TLC , DLC, WBC परिषद ) . 
पशुसर्वचिकित्सालय स्तरावरील 

प्रत्येकी रु.१. 

( ब) पशुधन विकास अधिकारी ( ब) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (ब ) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 
होणाऱ्या तपासण्यांच्या बाबतीत २. मूत्र तपासणी, शेण नमुना ( गट - अ ) ( राज्यस्तरीय ( तालुका व जिल्हा पशु ( संबंधित जिल्हा) . 
३ दिवसांचे आत . तपासणी , त्वचा तपासणी 

सर्वचिकित्सालय ), 
( क ) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ( क ) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त ( क ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त 
1. Blood Glugose ( सर्व तालुका लघु पशुसर्व ( संबंधित जिल्हा) . 

( संबंधित विभाग ). 
Rs.1 

चिकित्सालय व जिल्हा 
2. Phosporus Rs. 10 पशुसर्वचिकित्सालय ). 
3. Creatinine Rs.10 


. 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क, जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


संस्था ). 


प्रत्येकी रु . १. 


4. Calcium Rs.15 


5. SGOT Rs.20 


6. SGPT Rs.20 
7. हिमोग्लोबिन रु . ५ 
( सर्व तपासण्या एकत्रित केल्यास 
रु . ७० ) . 


६ . 


भागचार-क-४७-२अ 


आरोग्य तपासणी व दाखला पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये पशु अर्जाचा नमुना नाही . सेवा ( अ) पशुधन विकास अधिकारी ( अ ) पशुधन विकास अधिकारी 
देणे . 

आणल्यास त्याच दिवशी शुल्क मोठी जनावरे रु . १० ( गट -अ ) पशु द्यकीय (विस्तार ) ( संबंधित पंचायत 
प्रमाणपत्र /दाखला तीन दिवसांत . लहान जनावरे रु . ५ . 

दवाखाना, श्रेणी-१ ( जिल्हा 

समिती ). 
परिषद ). 

( ब) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, ( अ) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा 
( ब) पशुधन विकास अधिकारी 

जिल्हा परिषद . ( संबंधित परिषद ( संबंधित जिल्हा) . 
( गट - अ ) पंचायत समिती 

जिल्हा ). 

( ब ) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
(विस्तार ) ( संबंधित पंचायत ( क ) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन 

( संबंधित जिल्हा) . 
समिती). 

( तालुका व जिल्हा ( क ) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
( क ) पशुधन विकास अधिकारी 

पशुसर्वचिकित्सालय) . 

( संबंधित जिल्हा) . 
( गट - अ ) ( राज्यस्तरीय 

( राज्यस्तरीय (ड) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त ( ड ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
संस्था ) . ( संबंधित जिल्हा). 

( संबंधित विभाग ). 
( ड) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन 

( सर्व तालुका लघु पशुसर्व 
चिकित्सालय व जिल्हा 

पशुसर्वचिकित्सालय) 
गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची ) पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये अर्जाचा नमुना नाही.सेवाशुल्क राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने 
आणल्यास त्याच दिवशी रु . १ नोंदणी शुल्क व श्रेणी-१ व २ तसेच तालुका व 

रु . ३, गर्भतपासणी शुल्क ( गर्भ जिल्हा स्तरावरील 
तपासणी कृत्रिम रेतन द्वारे (१) जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत (१) जिल्हा परिषद क्षेत्रासाठी पशुधन (१) जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा 
असल्यास केवळ रु . १ नोंदणी पशुधन पर्यवेक्षक / सहाय्यक विकास अधिकारी (विस्तार ) पशुसंवर्धन अधिकारी ( संबंधित 
शुल्क ) . पशुधन विकास अधिकारी / 

( संबंधित पंचायत समिती ). जिल्हा ). 
पशुधन विकास अधिकारी 

( गट - अ / ब ) . 
( २ ) राज्य स्तराकडील कार्यरत ( २) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय ( २) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहाय्यक दवाखाने श्रेणी-१ / २ संबंधीत ( संबंधित जिल्हे ). 
पशुधन विकास अधिकारी / 

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन , 
पशुधन विकास अधिकारी 

तालुका लघु / जिल्हा पशुसर्व 
( गट - अ / ब ). 

चिकित्सालय . 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क,जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


७ . 


5 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


C. 


( ३) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ( ३) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त ( ३) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त 
तालुका व जिल्हा स्तरावरील ( संबंधित जिल्हा) . 

( संबंधित विभाग ) . 

पशुवैद्यकीय चिकित्सालये. 
गायी व म्हैशींना कृत्रिम रेतन गाय अथवा म्हैस माजाच्या अर्जाचा नमुना नाही. सेवा- राज्यातील सर्वपशुवैद्यकीय दवाखाने 
करणे. 

उपयुक्त कालखंडात असल्यास शुल्क नोंदणी शुल्क रु . १ व श्रेणी-१ व २ तसेच तालुका व 
त्याचवेळी . 

कृत्रिम रेतन शुल्क रु . २० जिल्हा स्तरावरील 
( दवाखान्यात अथवा ( १) जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत (१) जिल्हा परिषद क्षेत्रासाठी पशुधन ( १) जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा 
शेतकऱ्याच्या घरात ) . 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहाय्यक विकास अधिकारी (विस्तार) पशुसंवर्धन अधिकारी ( संबंधित 
पशुधन विकास अधिकारी / ( संबंधित पंचायत समिती ). जिल्हा) . 
पशुधन विकास अधिकारी 

( गट - अ / ब ) . 
( २) राज्य स्तराकडील कार्यरत ( २ ) राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय ( २) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त 

पशुधन पर्यवेक्षक / सहाय्यक दवाखाने, श्रेणी-१/ २ संबंधित ( संबंधित जिल्हा). 
पशुधन विकास अधिकारी/ 

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन , 
पशुधन विकास अधिकारी 

तालुका लघु / जिल्हा पशुसर्व 
( गट - अ / ब ) . 

चिकित्सालय . 
( ३) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन ( ३) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त (३ ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
तालुका व जिल्हा ( संबंधित जिल्हा) . 

( संबंधित विभाग ), 
स्तरावरील पशुवैद्यकीय 

चिकित्सालये . 
पशुसंवर्धन विभागांतर्गत कार्यरत प्रशिक्षणाच्या तुकड्या वर्षभर अर्जाचा विहित नमुना नाही . (१ ) ४ मध्यवर्ती अंडी उबवणी ( १) ४ मध्यवर्ती अंडी उबवणी ( १ ) ४ मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे व 
असलेल्या ४ मध्यवर्ती अंडी वेगवेगळ्या वेळी आयोजित शुल्क -१५ दिवसांच्या केंद्रांचे ठिकाणी ( पुणे , केंद्रे आणि २ कुक्कुट पालन 

२ कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्रे 
उबवणी केंद्र, १६ सघन कुक्कुट केल्या 

केल्या जातात . त्यामुळे 

त्यामुळे प्रशिक्षणाकरिता रु. १०० प्रति कोल्हापूर , औरंगाबाद , प्रशिक्षण केंद्रांचे संदर्भात यांचे संदर्भात संबंधितविभागांचे 
विकास गट व २ कुक्कुटपालन लाभार्थीस सोईच्या तुकडीत प्रवेश लाभार्थी. 

नागपूर ) सहाय्यक आयुक्त संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त. 
प्रशिक्षण केंद्रांच्या ठिकाणी घेता येऊ शकतो. 

पशुसंवर्धन , मध्यवर्ती अंडी 

पशुसंवर्धन उप आयुक्त. 
कुक्कुट पालनाविषयी प्रशिक्षण 

उबवणी केंद्र . 
दिले जाते . हे प्रशिक्षण १५ 

३० दिवसांच्या प्रशिक्षणाकरिता ( २ ) १६ सघन कुक्कुट 

विकास ( २ ) १६ सघन कुक्कुट विकास ( २) १६ सधन कुक्कुट विकासाचे 
दिवस , ३० दिवस व ६ महिने रु . २०० प्रति लाभार्थी व ६ गटांचे ठिकाणी ( सातारा , 

संस्थांचे संदर्भात संबंधित 

संदर्भात संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा 

जिल्ह्यांचेजिल्हा पशुसंवर्धन 
अशा कालावधीचे असून या महिन्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता सोलापूर , नाशिक , धूळे , 

पशुसंवर्धन उप आयुक्त . 
अधिकारी. 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क, जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


९ . 


- 


. 


प्रशिक्षणाच्या तुकड्या आयोजित 

रु . ५०० प्रति लाभार्थी याप्रमाणे 

पालघर , 

परभणी, (३ ) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन , (३) संबंधित जिल्ह्यांचेजिल्हा पशुसंवर्धन 
केल्या जातात . इच्छुक 

शुल्क सध्या आकारले जाते. 

उस्मानाबाद , अमरावती , संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा उप आयुक्त . 
लाभधारक या प्रशिक्षणाच्या 

तथापि यामध्यो शासन अकोला, यवतमाळ,भिलवडी पशुसंवर्धन उप आयुक्त 
तुकड्या जेव्हा आयोजित केल्या निर्णयानुसार बदल होऊ शकतो. जि . सांगली , कोपरगाव, 

कार्यालय . 
जातात त्यावेळी त्यामध्ये प्रवेश 

जि . अहमदनगर , 

पेण , 
घेऊन प्रशिक्षण घेऊ शकतो. 

जि . रायगड, चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी, पाली , 
जि. बीड, अर्धापूर जि . नांदेड) 
पशुधन विकास अधिकारी , 
सघन कुक्कुट 

विकास गट. 
( ३ ) २ कुक्कुट पालन प्रशिक्षण 

केंद्रांचे ठिकाणी ( मुरुड , 
जि.लातूर व कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग) पशुधन विकास 
अधिकारी, कुक्कुट पालन 

प्रशिक्षण केंद्र 
इच्छुक बेरोजगार तरुण / प्रशिक्षणाच्या तुकड्या वर्षभर अर्जाचा विहित नमुना नाही. ( १) रकाना २ मधील प्रशिक्षण (१ ) संबंधित विभागाचे प्रादेशिक पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त , 
व्यक्तिंना ( वयोमर्यादा १८ ते ३५ वेगवेगळ्या वेळी आयोजित इच्छुक उमेदवार कोऱ्या क्र . १ ते ६ व ८ करिता पशुसंवर्धन सहआयुक्त . पशुसंवर्धन ( रोग नियंत्रण ). 
वर्षे) व सेवायोजन कार्यालयात केल्या जातात . त्यामुळे कागदावर त्याचेनाव, पत्ता, वय , 

पशुधन विकास अधिकारी 

पत्ता - पशुसंवर्धन आयुक्तालय, स्पायसर 
नोदणी केलेल्या उमेदवारांना लाभार्थीस सोयीच्या तुकडीत लिंग, जात, दारिद्र्यरेषेखालील किंवा सहाय्यक आयुक्त 

कॉलेजसमोर, औंध, पुणे-७ 
क्षेत्रीय स्तरावर ( गाव / तालुका प्रवेश घेता येऊ शकतो. आहे / नाही, अपंग आहे/ नाही पशुसंवर्धन . 

दूरध्वनी क्र .-०२०-२५६९ ०४६१ 
/ जिल्हा ) स्वयंरोजगारविषयक इ. बाबी नमूद करून आवश्यक ( २ ) रकाना २ मधील प्रशिक्षण 

ई-मेल 
प्रशिक्षण देण्यात येते . या कागदपत्रे सोबत जोडून अर्ज क्र . ७ करिता वैरण विकास 

cah.addcomm@gmail.com 
प्रशिक्षणाच्या तुकड्या आयोजित 

करू शकतो. शुल्क अधिकारी सर्व प्रशिक्षणांचे 

cah.livestk-mh@gov.in 
केल्या जातात . इच्छुक 

( १) दुग्धव्यवसाय / शेळी व नियोजन संबंधित जिल्ह्यांचे 
लाभधारक या प्रशिक्षणाच्या 

मेंढी पालन / कुक्कुट 

जिल्हा पशुसंवर्धन उप 
तुकड्या जेव्हा आयोजित केल्या 

पालन / बदक पालन / 

आयुक्त 

हे करतील . 
जातात त्यावेळी त्यामध्ये प्रवेश 

ससे पालन / वराह पालन 
घेऊन प्रशिक्षण घेऊ शकतो. 

विषयक प्रशिक्षण 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क,जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


१० 


८ 


अनुसुची - समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


प्रशिक्षण कालावधी 
( १) दुग्धव्यवसाय विषयक 

प्रशिक्षण 
१ आठवडा ( २५ ते ४० 
प्रशिक्षणार्थीची एक 

तुकडी). 
( २ ) शेळी व मेंढीपालन 

विषयक प्रशिक्षण 
१ आठवडा ( २५ ते ४० 
प्रशिक्षणार्थीची एक 

तुकडी). 
( ३ ) कुक्कुटपालन विषयक 

प्रशिक्षण १ आठवडा 
( २५ 

ते ४० 
प्रशिक्षणार्थीची एक 

तुकडी). 
( ४ ) बदकपालन विषयक 

प्रशिक्षण १ आठवडा ( २५ 
ते ४० ) प्रशिक्षणार्थीची 
एक तुकडी-प्रत्येक तीन 
महिन्यानंतर किंवा 
मागणीनुसार आयोजित 

केली जाते ). 
( ५ ) ससेपालन विषयक 

प्रशिक्षण १ आठवडा ( २५ 
ते ४० प्रशिक्षणार्थीची एक 
तुकडी- प्रत्येक तीन 
महिन्यानंतर किंवा 
मागणीनुसार आयोजित 
केली जाते ) . 


रु . २०० प्रती लाभार्थी 
सर्वसाधारण 
लाभार्थ्याकरिता रु . १०० 
प्रती लाभार्थी दारिद्र्य 
रेषेखालील / अनुसूचित 
जाती / जमातीमधील 

लाभार्थ्याकरिता . 
( २ ) चारा व वैरण उत्पादन 
आणि 

पशुखाद्य 
विश्लेषण विषयक 
प्रशिक्षणा करिता 

रु.५०० प्रती लाभार्थी. 
( ३) कृत्रिम रेतन प्रशिक्षणा 

करिता रु . १००० प्रती 
लाभार्थी याप्रमाणे शुल्क 
सध्या आकारले जाते . 
तथापि यामध्ये शासन 
निर्णयानुसार बदल होऊ 
शकतो. 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क, जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार-क,जुलै२७,२०१५/श्रावण५,शके१९३७ 


विश्वास भोसले, 

आयुक्त, पशुसंवर्धन , 
महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 


( ७) 


ONBEHALFOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,PRINTEDANDPUBLISHEDBYSHRIPARSHURAMJAGANNATHGOSAVI,PRINTEDATGOVERNMENTCENTRALPRESS,21-A,NETAJISUBHASHROAD,CHARNIROAD,MUMBAI400004ANDPUBLISHEDATDIRECTORATEOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,21-A,NETAJISUBHASHROAD,CHARNIROAD,MUMBAI400004,EDITOR:SHRIPARSHURAMJAGANNATHGOSAVI. 


